वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व 
नवीन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या योजनेतर 
योजनेखाली ३ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ 
मध्ये मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२५/फ-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२३ 


वाचावे :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१९/फ-२ 
दि. २९/०९/२०२२ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१७ (22-23)/294, दि.०८/०२/२०२३ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८/०२/२०२३ 


शासन निर्णय :- 

वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व नविन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या योजनेतर 
योजनेखाली संदर्भ क्र.२ येथील दि. २९.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये ३ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ 
मध्ये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. 
उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ येथील दि.०८.०२.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ मध्ये सदर ३ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली ३ अस्थायी पदे वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात 
समाविष्ट असल्याने या ३ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय 
दि.०८.०२.२०२३ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | पदनाम वनप्रशिक्षण संस्थेचे नाव पदसंख्या 
ia. | ! सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा ie 
२. सहायक वनसंरक्षक दा.चौ. वनप्रशिक्षण संस्था, पाल (. ——— 
३. सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, जालना a 
एकूण ३ 


३. या पदांवर होणार खर्च -प्रधान शिर्ष २४१५ कृषीविषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) ०६ 
वनीकरण, २७७ शिक्षण, (००) (००) (09) वनक्षेत्रपालांसहीत वनाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ०१ वेतन (२४१५ ०४८२) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. 
पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२५/फ-२ 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९१२०९१७६५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL PANDURANG ८ 
PANDHARE 


Date: .09 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव / प्रादेशिक). 

मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, पुणे. 

संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा/जालना. 

संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल. 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसंकल्प-६/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुबई. 

११) निवडनस्ती , फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


